Heat व ae विकास विभागांतर्गत क्षेत्रिय 
आस्थापनेवरील गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
सर्वसाधारण बदल्या (सन २०२१-२२). 


वाचा :- 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 


शासन आदेशा क्रमांक-मबाआ-२०२१/प्र.क्र.३४/का-७अ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक-०९ ऑगस्ट, २०२१. 


१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या-१२, दि.२९.०७.२०२१ 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास समक्ष असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
बदली प्रस्तावित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ (१, ४ (2) व ४ (3) मधील 
तरतुदीनुसार या विभागातील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण)/ अधीक्षक, शासकीय संस्था/ निरीक्षक प्रमाणित 
शाळा व संस्था/जिल्हा महिळा व बाल विकास अधिकारी व तत्सम पदे या गट-ब संवर्गातील स्तंभ क्र.२ मधील 
अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.४ येथे दर्शविलेल्या ठिकाणी सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय 
कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे. :- 


त eae बदलीने करावयाची पदस्थापना व 
अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याचे पद व कार्यालय 

क्र. कार्यालय 

(१) (२) (३) (४) 


दि श्री.सु.सं. राठोड 


जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी, 
वाशिम 


बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
महागाव, जि. यवतमाळ 


२  श्री.आ.अ.जाधव 


बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
तलासरी, जि. पालघर 


बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
माढा, जि.सोलापूर 


3 | श्रीम. आ.सा. ठकरोड 


अधिक्षका, शासकीय कृपा महिला 
वसतिगृह, कर्जत, जि.रायगड 


बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
किनवट, जि.नांदेड 


४ । श्री.मि.व्यंनागमवाड 


बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 


बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 


बारामती, जि.पुणे मुखेड, जि.नांदेड 

५  श्री.रा. बा. गझझलवाड | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
चंदगड, जि. कोल्हापूर लांजा, जि.रत्नागिरी 

६ । श्री.सा.व.वाघ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
हरसूल, जि. नाशिक अक्कलकुवा, जि.नंदुरबार 


७ | श्रीम.आ.तु.गांगुर्ड 


बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
अकोले, जि. अहमदनगर 


बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
निफाड, जि. नाशिक 


८ श्रीम. नि.अ.कुचीक 


बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
वडसा (देसाईगंज), जि.गडचिरोली 


बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
जुन्नर, जि. पुणे 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ-२०२१/प्र.क्र.३४/का-७ अ, दि.०९ ऑगस्ट, २०२१. 


| aa बदलीने करावयाची पदस्थापना व 

a अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याचे पद व कार्यालय कायालय 

(१) (२) (३) (४) 

Q श्री.वि.ब.चव्हाण बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
माहूर, जि. नांदेड कंधार, जि. नांदेड 

हि ० | श्रीम. शु.शि.क्षीरसागर | अधिक्षीका, शासकीय मुलींचे | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
कनिष्ठ/वरिष्ठ बालगृह, मुरुड, | रेणापूर, जि.लातूर 
जि.लातूर 

शं १ | श्रीम. नि.वि.भवाल बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | अधिक्षीका, शासकीय नवजीवन महिला 
कर्जत-२, जि. रायगड वसतिगृह, देवनार, मुंबई उपनगर 

१२ | श्रीम. न. ग्या. इंगोले । बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
भुदरगड, जि. कोल्हापुर रत्नागिरी, जि.रत्नागिरी 

१३ | श्री.बा.ग.आलृडवाड । बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
अक्कलकोट, जि. सोलापूर कूर्डूवाडी-२, जि.सोलापूर 

१४ श्री. र. नि. बनकर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
दिंडोरी, जि. नाशिक पेठ, जि. नाशिक 

१५ | श्री.सं.र.भिगारे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
सुरगणा, जि. नाशिक सातारा-२, जि.सातारा 

१६ । श्री.अ.ज्ञा.डिघुळे बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक अंबड-२, जि. जालना 

१७ | श्री.भा.उ.बोरकर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
तळोदा, जि.नंदुरबार भोर, जि.पुणे 

१८ | श्री.प्र.व.मिटकरी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
भडगांव, जि. जळगांव कर्जत, जि.अहमदनगर 

१९ श्री. ज. बि. गारुळे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
जिवती, जि. चंद्रपूर मंगळवेढा, जि. सोलापूर 

Qo | श्री.ग.भा.माटे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
अक्कलकुवा, जि. नंदुरबार तलासरी, जि.पालघर 

२१ | श्रीम. अ. पां.केले बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
कन्नड, जि. औरंगाबाद कोल्हापूर, जि.कोल्हापूर 

२२ | श्रीम. स. शि. बिक्कड | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
खुलताबाद, जि.औरंगाबाद औरंगाबाद-१, जि. औरंगाबाद 

२३ | श्रीम. सु. मो. जाधव बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
STR, जि. उस्मानाबाद अक्कलकोट, जि. सोलापूर 

२४ | श्रीम. सु. ज्ञा. शिदे अधिक्षीका, शासकीय तेजस्विनी महिला | बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 


वसतीगृह, कोल्हापुर 


हातकणंगले-१, जि.कोल्हापूर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ-२०२१/प्र.क्र.३४/का-७ अ, दि.०९ ऑगस्ट, २०२१. 


या ळू बदलीने करावयाची पदस्थापना व 

a अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याचे पद व कार्यालय य की 

(१) (२) (३) (४) 

२५ श्री. कि. प्र. कटरे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
राळेगांव, जि. यवतमाळ आरमोरी, जि. गडचिरोली 

२६ | श्रीम. अ. क. बीर्ज अधिक्षीका, शासकीय नवजीवन महिला | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
वसतिगृह, देवनार, मुंबई उपनगर वाडा-२, जि. पालघर 

२७ | श्रीम. म. भा. कर्पे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | अधिक्षीका, शासकीय आझ्ादीप महिला 
वाडा-२, जि. पालघर वसतिगृह, जळगांव, जि.जळगांव 

२८  श्री.गो. सं. इसानकर । अधिव्याख्याता, महात्मा गांधी प्रशासन | रचना व कार्यपध्दती अधिकारी, महिला व 
प्रशिक्षण संस्था, पुणे बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

२९ | श्रीम. शि. म. लाडके । बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
दिग्रस, जि. यवतमाळ वडसा-देसाईगंज, जि.गडचिरोली 

३० | श्रीम. अ. अ. शिदे अधिक्षिका, शासकीय मुलींचे | बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
निरीक्षणगृह/ विशेषगृह, शांतीभवन | दौंड, जि.पुणे 
कॅम्प-५, उल्हासनगर, जि. ठाणे 

३१ | श्रीम. अ. गं. पवार अधिक्षीका, शासकीय शांतीसदन महिला | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
वसतीगृह शांतीभवन, उल्हासनगर-५, | कल्याण, जि.ठाणे 
जि. ठाणे 

३२ श्रीम. रा. भा. बने बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
महाड, जि. रायगड पाटण-१, जि.सातारा 

३३ | श्री. अ. द. मेरगळ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
पोंभूर्णा, जि.चंद्रपूर इंदापूर-२, जि.पुणे 

३४ श्री. वि. ना. कव्हले बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
पेठ, जि.नाशिक दिंडोरी, जि.नाशिक 

३५ श्री. ह. म. हाके बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
जुन्नर, जि.पुणे अकोले, जि.अहमदनगर 

३६  श्री.रा.वा. बिरारी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | जिल्हा महिला बाळ विकास अधिकारी 
धुळे-२, जि. धुळे जि.नंदुरबार 

३७ | श्री. प्र. नं. मानकर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
आमगाव, जि.गोंदिया अहेरी, जि.गडचिरोली 

३८ | at. भा. कु. गडधे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
अहेरी, जि.गडचिरोली शेवगाव, जि.अहमदनगर 

३९ | श्रीम. भा. दु. गेजागे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 


अंबड, जि.जालना 


त्र्यंबकेश्वर, जि.नाशिक 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ-२०२१/प्र.क्र.३४/का-७ अ, दि.०९ ऑगस्ट, २०२१. 


ना बदलीने करावयाची पदस्थापना व 

a अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याचे पद व कार्यालय रळ की 

(१) (२) (३) (४) 

go | श्री.दि.विबानाईत अधिक्षक, शासकीय मुलांचे वरिष्ठ | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
बालगृह, नागपूर हिंगणा, जि.नागपूर 

४१ | श्री. रा. र. मगर बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
कोरची, जि.गडचिरोली हिंगोली, जि.हिंगोली 

४२ श्री. बा. नि. चिचाणे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | अधिक्षक, शासकीय मुलांचे वरिष्ठ 
हिंगणा, जि.नागपूर बालगृह, नागपूर 

४३ | श्रीम. रे. र. पठाण अधिक्षीका, शासकीय अंकूर महिला | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
वसतीगृह, सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग बार्शी-२, जि.सोलापूर 

४४ | श्रीम. क. सं. कोकणे । बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
जिंतूर, जि.परभणी जिंतूर-२, जि.परभणी 

४५ श्री. प्र.बा. बागल बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
किनवट, जि. नांदेड माणगांव, जि.रायगड 

४६ | श्री.तु.व. पौनिकर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, | जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 
गोंदिया भंडारा 

४७ | श्री.बा. ज्ञा. कोरे बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
भिवंडी-२, जि. ठाणे निलंगा, जि.लातूर 

४८ | श्री.उ.आ.टेकाळे बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
मोताळा, जि. बुलढाणा (ग्रामीण),वर्धा-१, जि. वर्धा 

२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी उपरोक्‍त 


अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करुन त्यांना त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी हजर 
होण्याच्या सूचना द्याव्यात. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी याबाबतचा अहवाल शासनास सादर 
करावा. 


3. 


8. 


वरीलप्रमाणे करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेच्या आदेशासोबत त्यांचे गोपनीय अहवाल, 
सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावे. 


वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर 


करु नये वा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने पदस्थापना झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. 

५. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदस्थापनाने देण्यात आलेल्या पदावर रुजू 
करुन घेताना, ते रजेवर / गैरहजर होते किंवा कसे याबाबतची खातरजमा त्यांना पदस्थापनेवर हजर करुन घेणाऱ्या 
कार्यालयाने करावी. सदर अधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव गैरहजर असतील तर त्यांना हजर करुन घेण्यापूर्वी वैद्यकीय 
मंडळासमोर पाठवावे. जर अन्य रजेवर होते असे आढळल्यास त्यांचेकडून न चुकता तसा रजेचा अर्ज भरुन घ्यावा आणि 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ-२०२१/प्र.क्र.३४/का-७ अ, दि.०९ ऑगस्ट, २०२१. 
नंतर हजर करुन घ्यावे. तसेच रजा संदर्भात शासनाने वेळोवेळी प्रसृत केलेल्या शासन निर्णय / परिपत्रकांतील निदेशांचे 
पालन करावे. 


६. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या 
काळांतील प्रदाने) नियम,१९८१ मधीळ नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदली झालेल्या अधिकाऱ्याने 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्यांचा 
अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यादिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 

9. सदरहू बदल्या हया प्रशासकीय बदल्या असल्याने उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना बदली विषयक प्रवासभत्ता व इतर 
अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय असतील. 

८. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८०६१७१७२१२१३० असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 

R AV | N D R A INMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN 
AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=M: 
2.5.4.20=186d0f0fdd27c79b9b3f859a90ec537946c37d5876e6 


4ce525d082e58e49. 5, 
pseudonym=80220F6C615811ABC40C074171092FF162DADF 
oD, 

INumber=4D2DC3DBD5COF35A66A84C93B4CEAD367C6 
4CC2BC9D7391E9A053988A2F81B64, RAVINDRA. 
SITARAM JARANDE 

2021.08.09 12:06:23 +05'30' 

( र.सि.जरांडे ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, बेलापूर, नवी मुंबई 

३. मा.मंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव (म.व बा.वि.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

६. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (आयुक्तालय, पुणे यांचेमार्फत) 

७. संबंधित विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाळ विकास, (आयुक्तालय, पुणे यांचेमार्फत) 

८. संबंधित जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला व बाल विकास, जिल्हा परिषद (आयुक्तालय, पुणे यांचेमार्फत) 

९. संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे यांचेमार्फत) 

१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे यांचेमार्फत) 

११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१२. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

१३. संबंधित अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे यांचेमार्फत) 

१४. निवड नस्ती, का-७-अ. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


